सामान्य राज्य सेवा, गट-अ, प्रशासन अधिकारी 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची  दि.०१/०१/२०१६, 
दि.०१.०१.२०१७, दि.०१.०१.२०१८ स्थित अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.६९/१६ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. ०६ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१/१०/२०११. 
२) शासन परिपत्रक, कृषि व व पदुम विभाग क्र. कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.१३२/१६ अ, 
दि.०९.०७.२०१८. 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २१.१०.२०११ च्या शासन 

निर्णयान्वये शासनसेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व 
प्रसिध्द करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ च्या 
शासन परिपत्रकान्वये सामान्य राज्य सेवा, गट-अ, प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१५ 
स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
2. सामान्य राज्य सेवा, गट-अ, प्रशासन अधिकारी या संवर्गामध्ये दि.०१.०१.२०१५ ते 
दि.३१.१२.२०१७ या कालावधीमध्ये सरळसेवा भरती वा पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात आलेली 
नाही. त्यामुळे दि.०१.०१.२०१८ पर्यंत या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१५ स्थित ज्येष्ठतासूची अंतिम 
रहाते. 

त्यामुळे शासन निर्णय, सा.प्र.वि.दि.२१.१०.२०११ मधील तरतुदीनुसार सामान्य राज्य सेवा, 
गट-अ, प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१६, दि.०१.०१.२०१७, व दि.०१.०१.२०१८ 
स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ , ब व क नुसार प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 
३. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा 
शासन अधिसुचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१०७६/१२,दिनांक २१/०६/१९८२ 
नूसार फक्त सामान्य राज्य सेवा, गट-अ, प्रशासन अधिकारी संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित 
करण्याकरीता विचारात घेण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.६९/१६ अ 


४. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत सामान्य राज्य सेवा, गट-अ, 
संवर्गातील प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास 
आणावी. 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/७/.॥१095॥॥9.9०९०.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०९०६१७२६०८५८०१ असा 
आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sugriv Sambhaji =": 


nd ADF Departm\ 


2.5.4.20=d02297f6 889631 


Dhapate Si ee a 
(सु.सं.धपाटे) 
सोबत : परिशिष्टट-अ,बवक शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 
१) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक द्वारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 
३) सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
४) उपसचिव (१६ अ कार्यासन) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१/१०/२०११ सोबतचे प्रपत्र “अ” 


सामान्य राज्य सेवा गट-अ प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६ स्थित अंतिम (Final) ज्येष्ठतासुची 


पि क्रमांक शि प्रवर्ग # 7 युक्‍त $ नियुक्‍त येष्ठ पैवानिवृत्ती शैक्षणिक अर्हता | अभिप्राय 
(नियुक्‍तीनं दिनांक । मार्ग (सरळसेवेने/ | दिनांक/ दिनांक @ 
तर प्रवर्ग मर्यादीत ज्येष्ठतेचा 
बदलला विभागीय मानीव 
असल्यास परिक्षेद्वारे नियुक्त | दिनांक 
त्याचा उमेदवारांचा 
दिनांक ) गुणवत्ता क्रमांक 
व परिक्षेचे वर्ष.) 
te | २ ३ डं & द ब्वॉ ८ ९ mae 
g श्री. विक्रम खोब्राजी भालशंकर | अनु. ०३.०५.१९५८ | ३०.०९.२०१३ | नियमित प ।___-___|_३१.०५.२०१६ एम.ए. सेवा निवृत्त 
२ श्री. राजेश्वर मोरेश्वर शिरसाठ | अनु.जाती | १६.०२.१९५७ | २४.०९.२०१३ | निर्यामत पदोन्नती |  - | २८.०२.२०१५ बी.ए. सेवा निवृत्त 
श्रीमती दुर्गावती रमेश मखरे अनु जमाती | १७.११.१९६० । २४.०९.२०१३ | नियमित प ॥__-___|_३०.११.२०१८ बी.ए. 
खंड दिनांक ०१.०१.२०९४ ते दिनांक ३१.१२.२०१४ 
डु श्री.राजेश पोपटराव जाधब | खुला २३.१०.१९७६ । २६.०९.२०१४ सरळसेवेने | ०२.०९.२० | ३१.९०.२०३४ बी एस्स aad 
(२०१२) शड (रसायनशास्त्र) 
ष्‌ श्री.ज्ञानचंद्र मारोतीराव गित्ते । खुला २१.०५.१९७५ | 08,08, RORY सरळसेवेने | ०२.०९.२० | ३१.०५.२०३३ एम.एस्सं Reel 
(२०१२) ay (मायक्रो)बी.लीब 
& श्री.गजानन वसंतराव पाटील | इ.मा.वब. । २४.०९.१९७५ | १२.०९.२०१४ सरळसेवेने १२.०९.२० | ३०.०९.२०३३ एम.एस्सी. परिविक्षाधीन 
(208) od (जेनेटिक्स व 
पॉल्ट ब्रीडींग) 


टिप-- अनुक्रमांक ४ ते ६ येथील अधिकारी विहित संधीमध्ये सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परिक्षा उत्तीर्ण झाले नाहीत, तर या अधिका-यांची नांवे जेष्ठता सूचीमधून बगळण्यात येतील. 


परिशिष्ट-ब 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१/१०/२०११ सोबतचे प्रपत्र “अ” 


सामान्य राज्य सेवा गट-अ प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ स्थित अंतिम (Final) ज्येष्ठतासुची 


वि क्रमांक शि प्रवर्ग # a युक्‍त $ नियुक्‍त येष्ठ पैवानिवृत्ती शैक्षणिक अर्हता | अभिप्राय 
(नियुक्‍तीनं दिनांक । मार्ग (सरळसेवेने/ | दिनांक/ दिनांक @ 
तर प्रवर्ग मर्यादीत ज्येष्ठतेचा 
बदलला विभागीय मानीव 
असल्यास परिक्षेद्वारे नियुक्त | दिनांक 
त्याचा उमेदवारांचा 
दिनांक ) गुणवत्ता क्रमांक 
व परिक्षेचे वर्ष.) 
शिंका २ ३ डं & द see ८ ९ शिला 
१ श्री. विक्रम खोब्राजी भालशंकर | अनु.जाती | ०३.०५.१९५८ | ३०.०९.२०१३ | नियमित पदोन्नती |  - | ३१.०५.२०१६ एम.ए. सेवा निवृत्त 
२ श्रीमती दुर्गावती रमेश मखरे अनु जमाती | १७.११.१९६० । २४.०९.२०१३ | नियमित प | = | Be. 88 RoE बी.ए. 
खंड दिनांक ०१.०१.२०९४ ते दिनांक ३१.१२.२०१४ 
3 श्री.राजेश पोपटराव जाधब । खुला २३.१०.१९७६ । २६.०९.२०१४ सरळसेवेने | ०२.०९.२० | ३१.१०.२०३४ बी एस्सी परिविक्षाधीन 
(२०१२) ay (रसायनशास्त्र) 
डु श्री.ज्ञानचंद्र मारोतीराव गित्ते | खुला २१.०५.१९७५ । ०२.०९.२०१४ सरळसेवेने |। ०२.०९.२० | ३१.०५.२०३३ एम.एस्सी परिविक्षाधीन 
(२०१२) ay (मायक्रो)बी.लीब 
प श्री.गजानन वसंतराव प BATT. | २४.०९.१९७५ । १२.०९.२०१४ | सरळसेवेने | १२.०९.२० | ३०.०९.२०३३ एम.एस्सी. | 
(208) oe (जेनेटिक्स व 
पॉल्ट ब्रीडींग) 


टिप-- अनुक्रमांक ३ ते ५ येथील अधिकारी विहित संधीमध्ये सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परिक्षा उत्तीर्ण झाले नाहीत, तर या अधिका-यांची नांवे जेष्ठता सूचीमधून बगळण्यात येतील. 


परिशिष्ट-क 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१/१०/२०११ सोबतचे प्रपत्र “अ” 


सामान्य राज्य सेवा गट-अ प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ स्थित अंतिम (Final) ज्येष्ठतासुची 


पि क्रमांक शि प्रवर्ग # 7 युक्‍त $ नियुक्‍त येष्ठ पैवानिवृत्ती शैक्षणिक अर्हता | अभिप्राय 
(नियुक्‍तीनं दिनांक । मार्ग (सरळसेवेने/ | दिनांक/ दिनांक @ 
तर प्रवर्ग मर्यादीत ज्येष्ठतेचा 
बदलला विभागीय मानीव 
असल्यास परिक्षेद्वारे नियुक्त | दिनांक 
त्याचा उमेदवारांचा 
दिनांक ) गुणवत्ता क्रमांक 
व परिक्षेचे वर्ष.) 
te :) २ 3 v & & Pa é 8 [ ० 
g श्रीमती दुर्गावती रमेश मखरे अनु जमाती | १७.११.१९६० । २४.०९.२०१३ | नियमित प |___-___|_३०.११.२०१८ बी.ए. Po 
खंड दिनांक 02.0%. 208% ते दिनांक 32.22. 2RY 
२ श्री.राजेश पोपटराव जाधब । खुला २३.१०.१९७६ । २६.०९.२०१४ सरळसेवेने | ०२.०९.२० | ३१.१०.२०३४ बी एस्सी परिविक्षाधीन 
(२०१२) शड (रसायनशास्त्र) 
३ श्री.ज्ञानचंद्र मारोतीराव गित्ते । खुला २१.०५.१९७५ | 08,08, ORY सरळसेवेने | ०२.०९.२० | ३१.०५.२०३३ एम.एस्सं (100 
(२०१२) शड (मायक्रो)बी.लीब 
% श्री.गजानन वसंतराव प इ.मा.ब. । २४.०९.१९७५ । १२.०९.२०१४ सरळसेवेने | १२.०९.२० | ३०.०९.२०३३ एम.एस्सी. शि 
(२०१२) a (जेनेटिक्स व 
पॉल्ट ब्रौडींग) 


टिप-- अनुक्रमांक २ ते ४ येथील अधिकारी विहित संधीमध्ये सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परिक्षा उत्तीर्ण झाले नाहीत, तर या अधिका-यांची नांवे जेष्ठता सूचीमधून वगळण्यात येतील. 


